सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी 
प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक 
प्रवेश परीक्षेबाबत. (CET) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. परीक्षा ०६२१/प्र.क्र.५२/एसडी- २ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ३२ 
दिनांक : २४ जून, २०२१ 


संदर्भ : 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक: परीक्षा ०५२१/ प्र.क्र.४३/एसडी-२, 
दिनांक २८ मे २०२१ 


प्रस्तावना - 

कोविड -१९ चा प्रादुर्भाव मार्च २०२१ पासून राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाढत गेल्याने 
उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीमुळे इ.१० वीच्या परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांचे तसेच 
परीक्षेसंदर्भातील सर्व घटकांचे हित लक्षात घेऊन मा. मत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे:- 


“सन २०२०-२१ या शौक्षणिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
मंडळामार्फत आयोजित करण्यात येणारी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) रद्द 
करण्यात यावी. तसेच इ. Io वीच्या परीक्षेसाठी प्रविष्ठ झालेल्या सर्व विद्यार्थ्याना सरसकट इ. ११वी 
मध्ये प्रवेश देण्यात यावा.” 

मा.मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या प्रस्तुत निर्णयाच्या अनुषंगाने, इ. १० वीची परीक्षा रद्द करण्याबाबत 
दि.१२ मे २०२१ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच इ. १० वीची परीक्षा रद्द 
केल्यामुळे सन २०२१-२२ या वर्षासाठी इ. ११ वी प्रवेशासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
कार्यपध्दती विहीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार इ. ११ वी प्रवेशासाठी संपूर्ण राज्यामध्ये एक 
सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर सामाईक प्रवेशा 
परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांना आगाऊ माहिती मिळावी तसेच परीक्षेची तयारी करण्यासाठी पुरेसा अवधी 
मिळावा यास्तव अधिक खुलासा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याअनुषंगाने इ. ११ वी 
प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेशा परीक्षेबाबत (७९) खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 
आहे:- 


शासन निर्णय :- 


१. सामाईक प्रवेशा परीक्षा (CET) आयोजित करण्यासाठी, आयुकक्‍्त( शिक्षण) यांच्या 
अध्यक्षतेखाळी एक समिती स्थापन करण्यात येत आहे. त्याची रचना खालीलप्रमाणे 
राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः परीक्षा ०६२१/प्र.क्र.५२/एसडी- २ 


अ.क्र पदनाम समितीतील स्थान 

१ आयुक्त (शिक्षण) अध्यक्ष 

२ अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च — 
aa पोळत सदस्य 

माध्यमिक शिक्षण मंडळ 
३ संचालक ( राज्य शौक्षणिक संशोधन व सतो 
सदस्य 
प्रशिक्षण परिषद) 

४ संचालक( बालभारती) सदस्य 

५ आयुक्त, परीक्षा परिषद सदस्य 

& संचालक (माध्यमिक व Sed माध्यमिक) सदस्य-सचिव 


२. इ. ११ वी प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी सामाईक प्रवेशा परीक्षा (CET) ही महाराष्ट्र राज्य 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाशी संलग्न असलेल्या सर्व कनिष्ठ 
महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व मंडळांच्या (राज्य मंडळ, ७.8.5.६., 
CIS.C.E., सर्व आंतरराष्ट्रीय मंडळे, इत्यादी) विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात 
येईल. 

३. इ. ११ वी प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेशा परीक्षा ही विद्यार्थ्यासाठी पूर्णत: ऐच्छिक असेल. 

४. सामाईक प्रवेश परीक्षा राज्य मंडळाच्या इ. Io वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत असेल. 
सदर परीक्षेच्या प्रश्न पत्रिकेमध्ये इंग्रजी, गणित, विज्ञान व सामाजिक शास्त्रे या विषयांवर 
प्रत्येकी २५ गुणांचे प्रश्न असतील. परीक्षा ऑफलाईन घेण्यात येईल. प्रश्न पत्रिकेचे स्वरुप 
हे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाचे (Multiple Choice Objective Type Questions) 
असेल. परीक्षा O.M.R. आधारीत असेल. 

५. सदर सामाईक प्रवेशा परीक्षेसाठी १०० गुणांची एकच प्रश्नपत्रिका/ पेपर असेल व परीक्षेचा 
कालावधी दोन तासांचा असेल. 

६. सामाईक प्रवेश परीक्षा, आयुक्‍त शिक्षण यांच्या देखरेखीखाली महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक मंडळ/ महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत आयोजित करण्यात 
येईल. परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रांची यादी राज्य मंडळ/परीक्षा परिषदेमार्फत घोषीत 
करण्यात येईल. 

७. इ. ११ वी प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेशा परीक्षा ही विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णत: ऐच्छिक असल्याने; 
इयत्ता १० वीचा निकाल लागल्यानंतर राज्य मंडळ/ परीक्षा परिषदेमार्फत पोर्टलवर 
विद्यार्थ्यासाठी परीक्षेला प्रविष्ठ होण्यासाठी पर्याय (option) उपलब्ध करुन देण्यात 
येईल. 

८. सन २०२०-२१ या शौक्षणिक वर्षासाठी इ. १० वीच्या परीक्षेला प्रविष्ठ झालेल्या राज्य 
मंडळाच्या विद्यार्थ्यांनी इ. १० परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्क अदा केलेले असल्याने अशा 
विद्यार्थ्यांना सामाईक प्रवेश परीक्षेसाठी शुल्क भरावे लागणार नाही. 

तथापि, C.B.S.E., ७..5.७.£., सर्व आंतरराष्ट्रीय मंडळे, इत्यादी अन्य 
मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना सामाईक प्रवेशा परीक्षेसाठी राज्य मंडळाकडून/परीक्षा 
परिषदेकडून विहित करण्यात येणारे शुल्क अदा करावे लागेल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः परीक्षा ०६२१/प्र.क्र.५२/एसडी- २ 


९. इयत्ता १० वीचा निकाल साधारणत: १५ जुलै दरम्यान घोषीत होण्याची अपेक्षा आहे. 


सामाईक प्रवेश परीक्षा इयत्ता १० वीच्या निकालानंतर २ आठवड्यांमध्ये(सुमारे जुले 
महिनाअखेर अथवा ऑगस्ट महिन्याचा पहिला आठवडा) आयोजित करण्यात येईल. 
सामाईक प्रवेश परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यानी परीक्षेची तयारी सुरु 
करावी. 


इ. ११ वीची प्रवेश प्रक्रीया राबविताना सामाईक प्रवेशा परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना सामाईक प्रवेक्ा 
परीक्षेतील गुणांच्या आधारे गुणवत्तेनुसार सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल. म्हणजेच 
इ. ११ वीच्या प्रवेशा प्रक्रीयेच्या पहिल्या टप्यामध्ये सामाईक प्रवेशा परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना 
गुणवत्तेनुसार प्राधान्याने प्रवेश देण्यात येईल. सामाईक प्रवेशा परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशानंतर, 


कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये रिक्‍त राहीलेल्या उर्वरित जागा ज्या विद्यार्थ्यांनी सामाईक waar परीक्षा 
दिलेली नाही अशा विद्यार्थ्यासाठी खुल्या असतील व त्या जागांवर सामाईक Waar परीक्षा न दिलेल्या 


विद्यार्थ्यांना इयत्ता १० वीच्या मुल्यमापन पध्दतीनुसार मिळालेल्या गुणांच्या आधारे गुणवत्तेनुसार Waa 
देण्यात येतील. 


सन २०२०-२१ या शौक्षणिक वर्षासाठी इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेशासंबंधी आकडेवारी 
सोबत परीशिष्ट- अ येथे जोडली आहे. यावरुन असे निदर्शनास येते की, गतवर्षी इ. ११ वी 


प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांपैकी सुमारे ३२ टक्के जागा रिक्‍त राहीलेल्या आहेत. त्यामुळे इयत्ता ११ वी 


मध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याबाबत कोणतीही अडचण नसावी. 


सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०६२४१७२७०७९८२१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA 
SHANKARRAO PAWAR 


(राजेंद्र पवार ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त(परीक्षा परिषद), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः परीक्षा ०६२१/प्र.क्र.५२/एसडी- 2 
१०) संचालक ( राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद)महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११) सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 

१२) संचालक बालभारती, पुणे 

) 

) 


93) विभागीय शिक्षण, उपसंचालक, मुंबई/पुणे/नागपूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद. 
१४) विभागीय सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, मुंबई 
विभाग/पुणे विभाग 
१५) शिक्षणधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/पुणे 
१६) शिक्षण निरिक्षक (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम), मुंबई 
१७) उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई/पुणे 
) 
) 


१८)संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
१९) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महसंचनालय, मंत्रालय, मुंबई 
- यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयास सर्व प्रसिध्दी माध्यमांव्दारे 
प्रसिध्दी द्यावी. 
२०) निवड नस्ती/एसडी-२. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः परीक्षा ०६२१/प्र.क्र.५२/एसडी- २ 


परिशिष्ट अ 


शासन निर्णय क्र. परीक्षा ०६२१/ प्र.क्र.५२/ एसडी- २ दिनांक : २४ जून, २०२१ चे जोडपत्र 


सन २०२०-२१ मध्ये प्रवेशासाठी उपलब्ध जागा, प्रवेश इ.तपश्ील 


वा प्रवेशासाठी अर्ज 
विभाग केलेल्या प्रत्यक्ष प्रवेशा रिक्‍त जागा 
क्षमता ome oe 
विद्यार्थ्यांची संख्या 
अमरावती १५३६० १३२६४ १०९५० (८२.५५%) ४४१० (२८.७१%) 
औरंगाबाद 
३१४७० २१७९१ १६९४८ (७७.७८%) १४५२२ (४६.१५%) 
मुंबई : हातत ; ; 
३२०७७९ ६०३२६ २४६९५ (८६.३१%) ९६०८४ (२९.९५%) 
नागपूर २ ; ; 
५९२५० ३९३६९ ३४८३४ (८८.४८%) ४४१६ (४१.२१%) 
नाशिक 
२५२७० २६८९१ १९७१२ (७३.३%) ५५५८ (२१.९९%) 
पुणे 
१०७२१५ ८७४१४ ७१७२२ (८२.०५%) ३५४९३ (३३.१%) 
एकूण 
५५९३४४ ४४९०५५ ३७८८६१ (८४.३७%) १८०४८३ (३२.२७%) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


